विना अनुदानित तत्वावर पदवी, पदव्युत्तर 
पदवी/पदविका, पदविकोत्तर पदविका या 
स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या 
विविध प्रस्तावांकरिता नोंदणी शुल्क आकारणे व 
संयुक्‍त खात्यात मुदत ठेव ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१७/ 
प्र.क्र.९४/तांशि-४, दिनांक 23/4/2099 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
२०१७/३९, दिनांक ०८/०१/२०१८ 

प्रस्तावना : 

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विनाअनुदानित तत्वावर 
नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करणे , सुरु असलेल्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम 
सुरु करणे किंवा मंजूर प्रवेश क्षमतेत बदल करणे, पी.आय.ओ. व एनआरआयच्या जागा या 
संदर्भातील मुदतवाढीबाबत, प्रवेशा क्षमता कमी करणे/ अभ्यासक्रम बंद करणे, संस्थेचे स्थलांतर 
अथवा नावात बदल, परदेशी संलग्नता, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका, पदविकोत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या मंजूर क्षमतेत वाढ करणे, ट्रस्ट/सोसायटी/ कंपनीच्या नावात बदल करणे , 
महिला संस्थेचे को-एज्युकेशन मध्ये परिवर्तन व को-एज्युकेशन संस्थेचे महिला संस्थेत परिवर्तन 
करणे , संलग्न विद्यापीठाच्या नावात बदल करणे, पदविका स्तरावरुन पदवी स्तरावर परिवर्तन व 
पदवी स्तरावरुन पदविका स्तरावर परिवर्तन करणे, मॅनेजमेंटमधील फेलोशिप प्रोग्राम सुरु करणे 
या प्रस्तावांसाठी आकारावयाचे नोंदणी शुल्क संदर्भाधीन क्र. (१) च्या शासन निर्णयान्वये निर्धारीत 
करण्यात आले आहे. 

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या 
अँप्रुवळ प्रोसेस हॅण्डबुकमध्ये १ पीजीडीएम अभ्यासक्रमांच्या संस्थांचे रूपांतरण एमबीए 
अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये करणे २) संस्थेतील द्वितीय पाळीच्या अभ्यासक्रमांचे रूपांतरण प्रथम 
पाळीत करणे ३) संस्थेत सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करणे या विषयांचा नव्याने 
समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी सुध्दा शुल्क निर्धारीत करणे आवश्‍यक आहे. हे विचारात 


ae निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


घेऊन उपरोक्त संदर्भाधीन क्र (9) येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन वर नमूद सर्व 


विषयांबाबत नोंदणी शुल्क व सुधारीत मुदत ठेव निश्चित करण्यासंदर्भात सर्वसमावेशक शासन 
आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यता प्रक्रियेच्या अनुषंगाने 
संदर्भाधीन क्र.(१ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन वर नमूद सर्व विषयांच्या प्रस्तावावरील 


तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर आकारावयाचे नोंदणी शुल्क व मुदतठेव अनुक्रमे Annexure 


“१” व “8” नुसार निर्धारीत करण्यात येत आहे. 


Annexure “A” 


विनाअनुदानित पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर / पदविकोत्तर पदविका या स्तरावरील 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्था / महाविद्यालयातील विविध प्रस्तावांसाठी नोंदणी शुल्क 


(रुपये) 
अ. प्रस्तावाचे स्वरुप ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे किंवा सुरु करण्यात येणार 
क्र आहेत त्या ठिकाणासाठी विहित केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्‍कम 
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, उर्वरित इतर 
नवी मुंबई औरंगाबाद,पिंपरी- "महानगरपालिका 
चिंचवड, 
महानगरपालिका क्षेत्र 

fe 2 3. ४. प. ६. 
। नवीन अभियांत्रिकी / । २,२५,०००/- १,५०,०००/- १,१२,५००/- | ७५,०००/- 

तंत्रशास्त्र / वास्तुशास्त्र/ 

औषधनिर्माणशास्त्र/ 

हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड 

कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 

पदवी अभ्यासक्रमांची 

महाविद्यालये 
२. | नवीन अभियांत्रिकी / | १,५०,०००/- १,१२,५००/- ७५,०००/- ।४५,०००/- 


तंत्रशास्त्र / वास्तुशास्त्र/ 
औषधनिर्माणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट अण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 
पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या संस्था 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


नवीन अभियांत्रिकी 
/तंत्रशास्त्र/वास्तुशास्त्र/ 
औषधनिर्माणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी / 
एमबीए/ एमएमएस/ 
एमसीए/ पीजीडीएम/ 
पीजीडीबीएम 
अभ्यासक्रमांची 
पदव्युत्तर पदवी/ 
पदव्युत्तर/ पदविकोत्तर 
पदविका महाविद्यालये 


१,५०,०००/- 


१,१२,५००/- 


७५,०००/- ४५,०००/- 


सुरु असलेल्या सर्व 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांची 
महाविद्यालये तथा 
संस्थेत प्रथम वा 
दुसऱ्या पाळीमध्ये 
अतिरिक्त / नविन 
अभ्यासक्रम सुरु करणे 
व झभ्यासक्रमाच्या 
मंजूर प्रवेशा क्षमतेत 
वाढ करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- ३७,५००/- 


अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
अखत्यारित नसलेल्या 
इतर अभ्यासक्रमांचे 
प्रस्ताव व इतर 
अंशकाळीक पदविका 
वा पदविकोत्तर 
अभ्यासक्रम 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३०,०००/- १५,०००/- 


सुरु असलेल्या 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या 
महाविद्यालयांचे तथा 
संस्थांचे स्थलांतरण 


१,३५,०००/- 


९०,०००/- 


६७,५००/- | ४५,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


७. | सुरु असलेल्या १,३५,०००/- ९०,०००/- ६७,५००/- | ४५,०००/- 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाची 
महाविद्यालये तथा 
संस्था बंद करणे 
८. | सुरु असलेल्या | १,३५,०००/- ९०,०००/- ६७,५००/- ४५,०००/- 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात तथा 
संस्थेत अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या 
अखत्यारितील 
अभ्यासक्रमांची दुसरी 
पाळी व अंठाकालीन 
अभ्यासक्रम सुरु करणे. 
९. सुरु असलेल्या | १,३५,०००/- ९०,०००/- ६७,५००/- ४५,०००/- 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात तथा 
संस्थेत पी.आय.ओ.च्या 
जागा व त्यांच्या 
मुदतवाढीबाबत 
। सुरु असलेल्या | १,३५,०००/- ९०,०००/- ६७,५००/- | ४५,०००/- 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयात तथा 
संस्थेत एन.आर.आय. 
च्या जागा व त्यांच्या 
मुदतवाढीबाबत 
| सुरु असलेल्या | ७५,०००/- ६०,०००/- ४५,०००/- ३७,५००/- 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या 


महाविद्यालयात तथा 
संस्थेतील मंजूर प्रवेशा 
क्षमता कमी करणे/ 
अभ्यासक्रम बंद करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


१२ 


सुरु असलेल्या 
व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थांच्या नावात बदल 
करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३७,५००/- 


१३ 


डयूअळ पदवी / 
इंटिग्रेटेड कोर्सेस 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३७,५००/- 


१४ 


परदेशी संस्था/ 
विद्यापीठ यांचा 
सहयोग 


४,५०,०००/- 


3,००,०००/- 


२,२५,०००/- 


१,५०,०००/ 


१५ 


सोसायटी/ 
नावात 


ट्रस्ट/ 
कंपनीच्या 
बदल करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


३७,५००/ 


१६ 


महिला संस्थेचे को- 
एज्युकेशन मध्ये 
परिवर्तन व त्याउलट 


१,३५,०००/- 


९०,०००/- 


६७,५००/- 


४५,०००/ 


१७ 


संलग्न विद्यापीठाच्या 
नावात बदल करणे 


नोदणी शुल्क आकारण्यात येऊ नये 


१८ 


पदविका स्तरावरुन 
पदवी स्तरावर 
परिवर्तन व त्याउलट 
:-नविन अभियांत्रिकी / 
तंत्रशास्त्र / वास्तुशास्त्र/ 
औषधनिर्माणशास्त्र/ 
हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड 
कॅटरींग टेक्नॉलॉजी 
अभ्यासक्रमांची 
महाविद्यालये 
(१) पदवी 
(२) पदविका 
(३) पदव्युत्तर पदवी / 
पदव्युत्तर पदविका/ 
पदविकोत्तर 
पदविका 


२,२५,०००/- 
१,५०,०००/- 


१,५०,०००/- 


१,५०,०००/- 
१,१२,५००/- 
१,१२,५००/- 


१,१२,५००/- 
७५,०००/- 
७५,०००/- 


७५,०००/- 
४५,०००/- 
४५,०००/- 


१९ 


मनेजमेटमधील 
फेलोशिप प्रोग्राम 


४,५०,०००/- 


3,००,०००/- 


२,२५,०००/- 


१,५०,०००/ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


२० 


पीजीडीएम 
अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांचे रूपांतरण 
एमबीए 
अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांमध्ये करणे 


१,५०,०००/- 


१,१२,५००/- 


७५,०००/- 


२१ 


संस्थेतील द्वितीय 
पाळीच्या 
अभ्यासक्रमांचे 
रूपांतरण प्रथम पाळीत 
करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


२२ 


संस्थेत सुरू असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या नावात 
बदल करणे 


७५,०००/- 


६०,०००/- 


४५,०००/- 


Annexure “B” 


विनाअनुदानित पदवी,पदव्युत्तर पदवी, पदविका, पदव्युत्तर / पदविकोत्तर पदविका 


या स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था/ महाविद्यालयातील विविध 


प्रस्तावांसाठी मुदत ठेव. 


(रुपये) 


४५,०००/- 


२७,५००/- 


३७,५००/- 


प्रस्तावाचे स्वरुप 


प्रथम वर्ष 


व्दितीय वर्ष 


पदवी अभ्यासक्रमाची नवीन अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये 


२२,५०,०००/- 


२२,५०,०००/- 


औषधनिर्माणशास्त्र/वास्तुशासत्र/हाटेल मॅनेजमेंट 
अँण्ड gel टेक्नॉलॉजी पदवी 
अभ्यासक्रमाची नवीन महाविद्यालये 


१२,००,०००/- 


१०,५०,०००/- 


एमबीए/एमएमएस/एमसीए/पीजीडीएम/पीजी 
डीबीएम/अभ्यासक्रमाची नवीन पदव्युत्तर 
पदवी/पदव्युत्तर पदविका महाविद्यालये 


१०,५०,०००/- 


९,००,०००/- 


पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन तंत्रनिकेतने 
(अभियांत्रिकी) 


९,००,०००/- 


७,५०,०००/- 


षु. 


वास्तुशास्त्र /औषधनिर्माणशञास्त्र/ हॉटेल मॅनेजमेट 
अँण्ड कॅटरींग टेक्नॉलॉजी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था 


संगणक प्रगत अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था 


७,५०,०००/- 


3,००,०००/- 


७,५०,०००/- 


3,००,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


७. | पदवी/पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदविका | ४,५०,०००/- प्रति | 22,40,000/- 
अतिरिक्त अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम 
८. | पदविका अतिरिक्‍त अभ्यासक्रम ३,००,०००/- प्रति 
अभ्यासक्रम 
९. | वाढीव प्रवेश क्षमता / पदवी/पदव्युत्तर पदवी | १,५०,०००/- प्रति 
(अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या अभ्यासक्रम 
मानकान्वये निर्धारीत एका तुकडीसाठी) 
hie पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम (अंशकालीन) ३,००,०००/- 
प्रति अभ्यासक्रम 
“ एम.ई./एम.टेक./एम.फार्म/ इत्यादी |  ३,००,०००/- 
पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम प्रति अभ्यासक्रम 
१२. | डयूअल पदवी/ इंटिग्रेटेड कोर्सेस ४,५०,०००/- 
प्रति अभ्यासक्रम 
१३. | परदेशी संस्था/ परदेशी विद्यापीठ सहयोग १,००,००,०००/- | 4,00,00,000/- 
२. सदर योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2093-98 पासून करण्यात येत असून सदरहू 


मुदत ठेव ही १० वर्षापर्यंत बँकेत ठेवण्यात यावी. त्या रकमेचे व्याज संस्थेच्या खात्यात जमा करावे 
आणि १० वर्षानंतर सदरहू मुदत ठेव संस्थेला परत करण्यात यावी. 


3: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०२२२१२१४५८८८०८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Madan Maruti Morve 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2efbf91 1362ce57b361b7f3647 1cb98eb98ed47e 
7de8b061211b9d7e6e0fc2e3, cn=Madan Maruti Morve 
Date: 2018.02.22 12:15:52 +05'30' 


( म.मा. मोरवे ) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


Madan Maruti 
Morve 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


२५ 


ae 


. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, विभागीय अधिकारी, इंडस्ट्रियल sage बिल्डींग, 
२ रा माळा, चर्चगेट, मुंबई 

. सर्व मा.मंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व मा.राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई 

. कुलसचिव, एस.एन.डी.टी . महिला विद्यापीठ, मुंबई 

. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

. कुलसचिव, सावित्रीबाई po पुणे विद्यापीठ, पुणे 

. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

. कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

. कुलसचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

. कुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

. कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव 

. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

. निवडनस्ती, तांशि-४ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


